सन 2029-22 करीता एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजना (025) या योजनेअंतर्गत वेतनाकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ०७ जुले, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.५५/का-०८, दि.१०/०५/२०२१ 
२. महिळा व बाल विकास मंत्रालय, नवी fest, यांचे पत्र क्र.२२-४९/२०१५-७॥//-॥, 
दि.११/०५/२०२१ 
प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०२०-२१ 
या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य RATT अनुक्रमे रू. ७१९०.२० लक्ष व रु.५९२२.२८ लक्ष असा एकूण 
रु. १३९१२.४८ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. यापैकी केंद्र हिस्सा रू.३३५.८३ लक्ष व राज्य 
हिस्सा रू.२२३.८८ लक्ष असा एकूण रू.५५९.७१ लक्ष निधी वाचा क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी वितरीत 
करण्यात आला आहे. 

२. केंद्र शासनाकडून वाचा क्र. २ अन्वये एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंअंतर्गत रू.८५४.२१ लक्ष निधी 
आगाऊ स्वरूपात वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी व त्यांस आनुषंगिक राज्य हिस्सा आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल संरक्षण योजने करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने विवरणपत्रातील मधील 
लेखाशीर्ष/उद्दीष्टांना रकाना क्र. ४ व ६ प्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे 
निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


(el) 
मागणी क्र. एक्स 09, 2234- सामाजिक | मागणी क्र. एक्स 09, 2234- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, | सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, 

a (१६) शासकीय संस्था, (१६) (09) एकात्मिक | (१६) शासकीय संस्था, (१६) (02) एकात्मिक 
न र्ट बाल संरक्षण योजना (२२३५ 0००९), केंद्र | बाल संरक्षण योजना (२२३५ 0०१८), राज्य 
शः हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च, हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च, 
अ.अंदाज प्रस्तावित वितरण अ.अंदाज प्रस्तावित वितरण 

a 2 3 8 4 द 
fee ०१, वेतन १३५७.५५ ३८५.९३ ९०५.०३ २७१.०३ 
२ ।०६,दूरध्वनी,वीज,पाणी ३९.३६ ७.८७ २६.२४ ५.२४ 
3 qo, कंत्राटी सेवा GY? .34 १२४.५८ ३७२.२१ ८२.०५ 

एकुण ५१८.३८ ३५९.३२ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 


२. सदर निधी वितरणाकरीता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे.सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमुन्यात सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण व सवितरण 
अधिकारी यांची राहील. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १३७/२०२१/व्यय ६, दि.१८/०६/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०७०८१३३३५४१३३० असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARUDKAR 
MAHESH 

ASHOKRAO > 
(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. ALAA राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१९. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती, का-०८. 


०८ AV A Lo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


